सन 2029-22 निधी वितरण 
३४- शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- निविप्र - २०१९/प्र.क्र.४९/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- ०६ ऑक्टोबर, २०२१ 


संदर्भ :- 

१. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांचे पत्र wT सं मा/२०२१-२२/ शिष्य/ 

असुअं/टे.क्र.ए-४/२५९२, दि. २३.०८.२०२१. 

२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३; दि. २४.०६.२०२१. 
प्रस्तावना :- 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन या उद्धिष्टाखाली मंजूर निधी 
वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबतचा शासन निर्णय खालील 
प्रमाणे आहे. 
शासन निर्णय :- 

राज्यात गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्ती देण्यासाठी विविध योजना कार्यन्वित आहेत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुर 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधून परिच्छेद २ मध्ये नमूद योजनांसाठी ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन या 
उद्धिष्टाखाली एकुण रु ३,२८,७५,०००/- (रुपये तीन कोटी अठ्ठावीस लक्ष पंच्यात्तर हजार) इतका निधी 
वितरीत करण्यास व सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यास शासन 
मान्यता देत आहे. 
ay राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणीक सवलती 
संदर्भात वितरीत करावयाच्या निधीचा तपशील खालील प्रमाणे आहे :- 


(रुपये हजारात) 
अर्थसंकल्पित अर्थसंकल्पित 
अ.क्र.  लेखाशीर्षक योजनेचे नाव ता रक्कमेच्या २५ 

रक्‍कम 
टक्‍के रक्‍कम 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण ८००, इतर खर्चे (०२) संकिर्ण 
र २२०२ २५२३ | (०२) (१७) इयत्ता बारावी पर्यंत मुलींना | २०००० ५००० 
मोफत शिक्षण 

३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण ८००, इतर खर्च (०२) संकिर्ण 
(०२) (११) किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक 
उत्पन्न रूपये १५,००० पेक्षा अधिक नाही 
अशा इयत्ता दहावी पर्यंत शिक्षण घेणा-या 
विद्यार्थ्यांना (मुलांना फी माफी) (अर्थोपाय 
अग्निमाशी समायोजन) 

३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


२ | 2202 १४७४ ५००० १२५० 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र - २०१९/प्र.क्र.४९/ एसडी-५ 


2202 ११९८ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण, १०७, शिष्यवृत्त्या 
(००)(००)(०१ सैनिकी झाळा व 
महाविद्यालये (२२०२११९८) 
३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


२०० 


२२०२०३४२ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक 
शिक्षण-१०७, शिष्यवृत्त्या (०१) माध्यमिक 
शाळांमधील शिष्यवृत्त्या (०१) (०१) ग्रामिण 
भागातील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय 
शिष्यवृत्ती (२२०२०३४२) 

३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


१६००० 


२५० 


२२०२ ०३५१ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक 
शिक्षण, १०७, शिष्यवृत्त्या (०१) माध्यमिक 
शाळांमधील शिष्यवृत्त्या (०१) (०२) खुली 
गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (पूर्व माध्यमिक शाळ) 
(22020349) 

३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


६०००० 


२५०० 


२२०२ ०३८९ 


सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
१०७, शिष्यवृत्त्या (०३) शिष्यवृत्त्या (०३) 
(०२) प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना सहाय्य 
(२२०२०३८९) 

३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


१५०० 


304 


२२०२ २३१८ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक 
शिक्षण, १०७, शिष्यवृत्त्या (०२) महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ यांच्या कळम १८२ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन 
अनुदाने (०२) (09) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांच्या 
कळलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
सप्रयोजन अनुदाने (उच्च माध्यमिक शाळा) 
कार्यक्रम (२२०२२३१८) 

३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


(७५००० 


१८७५० 


२२०२ ०३७१ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक 
शिक्षण, १०७, शिष्यवृत्त्या ०३, शिष्यवृत्त्या 
(०३) (०१) कनिष्ठ महाविद्यालयातील 
शिष्यवृत्त्या (२२०२०३७१) 

३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


४००० 


१००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र - २०१९/प्र.क्र.४९/ एसडी-५ 


२२०२ १२०४ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण, १०७, शिष्यवृत्त्या (००) (००) 
(०२) इतर विशेष शाळा (२२०२१२०४) 

३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


५०० 


१२५ 


२२०२ १२५१ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण १०७,  आर्थिकहृष्ठ्या 
मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता 
शिष्यवृत्ती (२२०२१२५१) 
३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


२५०० 


६२५ 


वि 


२२०२ १४२९ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण co 
सर्वसाधारण शिक्षण goo, इतर wa 
(०२)(०६) प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना 
मोफत शिक्षण अअर्थोपाय अग्निमाशी 
समायोजन) (२२०२१४२९) 
३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


५००० 


१२५० 


१२ 


२२०२ १५०९ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८० 
सर्वसाधारण, ८००, इतर खर्चे (०२) संकिर्ण 
(०२) ( १५) माजी सैनिकांच्या मुलांना 
शैक्षणिक सवळत (state अग्निमाशी 
समायोजन ) (२२०२१५०९) 
३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


५०० 


१२५ 


१३ 


२२०२ २५६८८ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण, (०४ आवर्षणग्रस्त भागातील 
विद्यार्थ्यांना परिक्षा फी माफी (०४) (०१ 
आवर्षणग्रस्त खेड्यातील विद्यार्थ्यांना 
परिक्षा फी माफी/फी ची प्रतिपुर्ती 
(२२०२२५८८) 

३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


५५०० 


१३७५ 


१४ 


२२०२ १०६२ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०५, भाषा 
विकास, १०३ संस्कृत शिक्षण ९००) (००) 
(०१) माध्यमिक शाळांमध्ये भारत सरकारची 
शिष्यवृत्ती (२२०२१०६२) 

३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


२०० 


Yo 


एकूण 


रक्‍कम एकूण हजारात 


१३१५०० 


३२८७५ 


आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. 


वरील बाबींवर होणारा खर्च उपरोक्‍त नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या 


सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र - २०१९/प्र.क्र.४९/ एसडी-५ 


माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणाऱ्या 
निधीकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतीत वित्त 
विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे / शासन निर्णय / शासन परीपत्रक यामधील 
सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि. २४.०६.२०२१ 
मधील अटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००६१५४५१२२०२१ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gaikwad Santosh 22S 
Umeshrao me : 
(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) 
३. अप्पर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
४. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. सहाय्यक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ व २ मुंबई व नागपूर 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे. 
१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


